दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मोहोळ, ता.मोहोळ, 
जि.सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/१८६/प्र.क्र.४२/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/मोहोळ/२०२२/४७५, दिनांक 30.92.2022. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
BAT/PLA ?०॥०//१२९/२०२३, दिनांक ०३.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मोहोळ, ता.मोहोळ, 
जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,८०,४३,३९८/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी ऐशी लाख त्रेचाळीस हजार de) अठ्ठयाण्णव मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
केली. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नं.२, सोलापूर यांनी तयार 
केले असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक AIT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, सोलापूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मोहोळ, ता.मोहोळ, 
जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु रु.१,८०,४३,३९८/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी ऐशी लाख त्रेचाळीस हजार feast अठ्ठुयाण्णव मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ' 
अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशो व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आव्यक आहे. 
(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हकक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/१८६/प्र.क्र.४२/म-१ 


(५) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 

(१ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(॥) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०८१११५०४०८२७१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

Pp R A C H | 2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7181ecb77647d3d 
a9cac2c120c823eb1b68c07dd43, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S U B H AS H Pp A LAV serialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C94081F8 
B8C9AFSCFCESAAF933DFA4DC33E2DE372, 
cn=PRACHI SUBHASH PALAV 
Date: 2023.08.11 15:05:58 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
१ महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/१८६/प्र.क्र.४२/म-१ 


३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग, पुणे. 

४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नं.२, सोलापूर (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


— 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name Of Work:- 


Construction and Beautiflention of 
Solapur. 


Unit | Component 


‘wise (Area) 
fee 


Ie ee gee 
| | 6447687.00 _| 
Ee Sa lee काळ वान ह आध J 
aa ee Deer ee ee एलागाळा 
[0७% /७॥७ कफन" [70-00 |. 
C—O A 
system (as per estimate 
ee aera ee er मना लगान 
g) Furniture oe ee ee च्या | 
er ee a ie बरडे पवल 
कनान पा प =. 
See ee fee eed 
Water supply and Sanitary Work [5% of 1 (a a ee, | ‘ 
a) 0 A ST 
Ee ee eee 
aa eS ees, 
MSEDCL Connectioncharges - | | | CidT:C sd 
प A CR NS RT Yc 
Ce ee ee ee eee 
ae ee | ['-.-_.'[_____ eee 
________________ ee | ee eT 
SUB-TOTAL (A) = 1+2+3 = : ग 


MISCELLANEOUS ITEMS : 
COMPONENTS 


a | ' | | [__| 
114200 


2014954.00 


| | 400.00 [Sqm | 
ee) | ee ता कळली 
(८) Retaining wall ree |e Fee SOY Gee eee 
(0 Landscaping/Gardening ee es ea a, तकळ 
Lt (g) Soil Investigation & Detail land as 99993.00 
survey (Assumed) 1% of A : 
Mh) C.C.Drain OY 
|| a 0. Co ee ee ee Pee 
a ee ed ed ह 
SUB-TOTAL (B) = 3044347.00 | 
[_____ (a > ae ee ee ea ee 


OPTIONAL ITEMS 
COMPON ENTS 
Underground Water Tank for RAW 
Hary esting Cum 

Water Main Ser Main Storage Tank 

Pump House 


. 


Ce Ba] 
acy 


s 
| | 
ड़ 


d 


| 


i 


™ P| | 


1. .| 1100000.00 


| 


UB-TOTAL (C)= 
+24+34+44+54-647 


pT 399973.00 
eee Charges ot] ——f 
oe steora rio | 


18% of A ae "| 
कका Escalation 10% of A f(s] 


uality control and Royalty 1.50% of A 
Charges ‘ 
a | मर>5> = 


3 
© 
6 
oo 
3 
s 


999932.00 


His soa 6.00 


ऑ्ज्ठिडि01-00- 


/2 


io) 


preter AtB+e} ८. फिल : 

ग -____os%ta ह 
SUB-TOTAL (D) = 142437445 ey Aer ees 
a Se See eee 


& 
8 
“I 
8 


i 


TOTAL COST OF THE PROJECT 


ie 
Assistant Executive ngineer 


P.W.Sub-Division 
Mohol 


Executive Engineer, 
Public Works Division no.2 
Solapur 


क कुकी toe A 


Ch ie leer 


Public Veta Region, Pore 


24-३5. 


